शेत जमिनीत जमा झालेली वाळू/ रेती 
निष्कासन करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: गौखनि-१०/०३२४/प्र.क्र.३४/ख-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १५ मार्च, २०२४ 


वाचा - 


१) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : गौखनि-१०/०५१६/प्र.क्र.३६८/ख, 
दिनांक २९ जून,२०१६. 
२) शासन पत्र क्रमांक: गौखनि-१०/०१२४/प्र.क्र.०४/ख-१, दि. १९ जानेवारी,२०२४ 
प्रस्तावना- 
शेतक-यांना शोतजमीन लागवडीयोग्य करण्यासाठी शेतजमिनीमध्ये नैसर्गिक कारणामुळे 
अथवा इतर कारणामुळे जमा झालेल्या वाळू/रेतीचे निष्कासन करण्यासंदर्भात संदर्भीय शासन निर्णय 
क्रमांक १ अन्वये कार्यपद्धती विहित केली आहे. होतजमिनीमधील वाळू निष्कासित करण्याबाबत होत 
असलेली अनियमितता व इतर बाबींचे उल्लंघन होत असल्याची बाब लोकप्रतिनिधींनी शासनाच्या 
निदर्शानास आणून दिलेली असल्यामुळे शासनाने दिनांक १९ जानेवारी, २०२४ च्या शासन पत्रान्वये 
जिल्हाधिकारी यांचेकडून शोत जमीनीतील वाळू निष्कासन करण्यास देण्यात आलेल्या परवानग्यांना 
पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती देण्यात आली होती. आता याबाबत SISTA घेऊन दिनांक २९ जून, 
२०१६ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन शेत जमिनीत जमा झालेली वाळू/रेती निष्कासन 
करण्याबाबत सुधारीत शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 
शेतजमिनीमधीळ वाळू निष्कासित करण्याबाबत होत असलेली अनियमितता व इतर बाबींचे 
उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे संदर्भ क्रमांक १ मधील दिनांक २९.०६.२०१६ रोजीचा 
शासन निर्णय wer अधिक्रमित करण्यात येत आहे. तसेच, खाजगी शेतजमिनीमध्ये नैसर्गीक 
कारणामुळे अथवा इतर कारणामुळे जमा झालेली वाळू/रेतीचे निष्कासन करुन शेतजमीन 
लागवडयोग्य करण्यासाठी खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे:- 

१) शेतजमिनीत पूरामुळे जमा झालेली वाळू/रेती निष्कासन करण्यासाठी शेतकऱ्याकडून अर्ज 
करण्यात आलेली शेतजमीन लागवडीयोग्य करण्यासाठी वाळू/रेती निष्कासन करणे 
आव्यक आहे किंवा कसे, असल्यास किती प्रमाणात वाळू निष्कासन करणे उचित राहील 
याबाबत तालुका कृषी अधिकारी तसेच, सदर उत्खननामुळे जलस्त्रोतावर होणा-या संभाव्य 
परिमाणामाबाबत भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांचे अभिप्राय घेऊन त्या अभिप्रायासह 
जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या शिफारशीसह स्वयंस्पष्ट प्रस्ताव शासनाच्या पूर्व मान्यतेसाठी 
सादर करावेत. 

२) शोेतजमिनीतील वाळू निष्कासन करण्यास जिल्हाधिकारी यांनी मान्यता दिलेल्या सर्व 
प्रस्तावांचे शासनस्तरावर पुर्नःरिक्षण करण्यात येणार असल्याने ते सर्व प्रस्ताव शासनास 
सादर करण्यात यावेत. सदर प्रस्तावावर शासनाकडून अंतीम निर्णय होईपर्यंत दिनांक १९ 
जानेवारी, २०२४ च्या शासन पत्रान्वये देण्यात आलेली स्थगिती कायम राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः गौखनि-१०/०३२४/प्र.क्र.३४/ख-१ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०३१५१५०९०४०४१९ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत:- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHIVAJI SONAJI CHOURE 

H IVA | N A | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
AND FORESTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fa37c7e079f23b78a27c84b9d6e46f94d549fc79bal 70d5 
815f3619617b13313, postalCod 0032, st=Mahi hy 


, st=Maharas! 
ialNumber=03FE2B2D7 1 SBED4B0D90A99525AE06946672E68E 
A905C97DA50B34FD21223011 SHIVAJI] SONAJI| CHOURE 


Date: 2024.03.15 15:18:19 +05'30' 


(शिवाजी चौरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

९) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

१०) सर्व मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापरिक्षा), मुंबई 
महालेखापाल 2, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापरिक्षा), नागपूर. 
सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर 

संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नागपूर. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

सर्व उपविभागीय अधिकारी. 

सर्व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी. 

सर्व तहसिलदार. 

निवडनस्ती 


१ 


AD 


YS FTF TS Tl ITS lh ITS hl Tr ६-<* 


3 


9८ 


5 


an 


9 


~ 


१२ 
१३ 
१8 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


AJ 
0 
cove csc eee Sere 


२१ 
22 


पृष्ठ २ पैकी २ 


